राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०२०-२०२१ (सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम 
हप्ता सहायक अनुदान [Grant-in-Aid] 
१८ टक्के केंद्र हिस्सा) (Alc) संबंधीत २४ 
विद्यापीठांना वितरण करणे... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१(३)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २६मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/4(i)/2020- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 
२. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.१५0.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 
३. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.॥0.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक १७.०९.२०२० चे पत्र. 
४. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/ ०१/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 
५. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 
६. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.).0.०.७ ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 
७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 
८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०२०/प्र.क्र.६४/१९/ साशि-७, 
दि. २०.१०.२०२०. 

प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि fasrs शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 


2020-2029 वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०२०-२१ 
साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१(३)/साशि-७ 


सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, 
प्रती वर्ष या दराने सहायक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा 
विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून 
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. 
त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी 
केंद्राकडून निधी प्राप्त झाळा व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०२०-२०२१ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७५% केंद्र हिस्सा) 
सहायक अनुदानाचे (ard) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अव ब मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास 
सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२७ विद्यापीठे/संचाळनालये पैकी २३ विद्यापीठांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय 
क्र. रासेयो-२०२०/प्र.क्र.१/साशि-७,दि.०२/०२/२०२१ व शासन निर्णय क्र.रासेयो-२०२०/प्र.क्र.१(२)/ 
साशि-७, दि.१८/०३/२०२१ अन्वये सहायक अनुदान निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित केले आहेत. 

उपरोक्त ०४ विद्यापीठांपैकी उच्च माध्यमिक संचालनालय, +2 पुणे वगळता उर्वरीत ०३ 
विद्यापीठे, १. मुंबई विद्यापीठ, मुंबई २. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई व ३. महात्मा गांधी हिंदी 
आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा यांनी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे व वार्षीक 
खर्चाचे लेखे अद्यापी शासनास सादर HSS नसल्यामुळे सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता सहायक 
अनुदानाचा निधी वितरीत करणे संयुक्‍तीक ठरत नाही. सबब, त्या विद्यापीठांकरीता सन २०२०-२१ या 
वर्षाकरीताचा ७५ टक्के प्रमाणातील प्रथम हप्ता म्हणून अनुज्ञे ठरत असलेला व उपयोगिता 
प्रमाणपत्राअभावी वितरीत न केल्यामुळे शिलूक राहिलेला सहायक अनुदानाचा निधी एकूण २४ 
विद्यापीठे / संचाळनालये यांना सन २०२०-२१ वर्षाचा २ रा हप्ता सहायक अनुदान १८ Cah केंद्र 
हिस्सा निधी वितरण करण्यास मंजूरी देण्याकरीताचे ( संबंधित २४ विद्यापीठे / संचाळयाळयांना दुसरा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१(३)/साशि-७ 


हप्ता देय रकमेचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दिलेला आहे) परिशिष्ट “अ” सोबत जोडले 
आहे. २४ विद्यापीठे/संचालनालये यांना सन २०२०-२१ सर्व प्रर्वगासाठी सहायक अनुदानाचा १८% 
प्रमाणातील दुसरा हप्ता म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रूपये १,७९,७७,९७०/- ( रुपये एक 
कोटी एकोणऐशझी लाख सत्त्याहत्तर हजार नऊडी सत्तर फक्त) व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये 
१,७५,२४,३८०/- ( रुपये एक कोटी पंच्याहत्तर लाख चोवीस हजार तीनशे ऐशी फक्त ) असे एकूण 
रक्‍कम रूपये ३,५५,०२,३५०/- (रुपये तीन कोटी पंचावन्न लाख दोन हजार isa) पन्नास फक्त) 
निधी वितरणासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

सहायक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFs) 
संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा 
योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करण्यांत येत आहे. विद्यापीठांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्डाक 
तत्वानुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या 
अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMS) प्रवर्गनिहाय वाटप 
करुन सहायक अनुदान वाटप विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या 
स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि 
महालेखापाल, FERTS-2 नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६०९५२८००८ असा आहे. हा आदेश जीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Prabhakar Bacharam ४७५५ cose. 


. OU = HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
Desa | DEPARTMENT 


Date: 2021.03.26 16:14:55 +05'30' 


( डॉ. प्रभाकर ब. देसाई) 
राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 


प्रत, 
१ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२१/प्र.क्र.१(३)/साशि-७ 


४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

५. अवर सचिव, युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
(पत्राद्वारे) 

६. सहायक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचालक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठ / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 

९. वित्त विभाग (व्यय -५), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि - १/ लेखा शाखा. 

११.निवड नस्ती साशि-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विद्यापीठाचे नाव कार्यक्रम सन 2020-21 करीता मजूर विदयार्थी संख्या 2nd Install. of fund allocated for the year 2020-21 


[ae Da a eer | यो 
Special | 

५७० 0. 2. em | coe (Comes | in (Dee | ea) 
Se ae 
3444. Special | 
___|___________________|______|_________|_____|____________350718__96423 
न 

Special | 
ह.“ ee ee Sh 
हित्र 116001 aS 
Special | 
ae ee gels ea 
Be |g eta ee 
|| Special | 
see tes > प 0... 00.02! 
| 6 | eee ae 
| Special | 12200|_1ao|___618 
pe 250560 
li त, 
cereale Special | ___7500| 934 


Regular 15000 1770 1570 11660 76110 67510 501380 645000 
Regular | 15000] __1770| __1570| 11660) 76110 67510 __s01380| 645000 
Special | 
1. ae ere | ८ क 
[ee ०. 
Lede Special | 531|_____503 
87522 603084 783000 

pop 9239} 7522] 603084] 783000 


विद्यापीठाचे नाव कार्यक्रम सन 2020-21 करीता मजूर विदयार्थी संख्या 2nd Install. of fund allocated for the year 2020-21 


ert sc [se [omnes | 
Re ET a a हा 
een ao कन्या लळा वका नळया 
aa specal 
ar S/T (SE a गाळ वळ 
ica specal 
ea (SES NEN (AT PNT 
ial ७० [7७७० २७ 7 
(क eee ee NA पाडन. कन्या fre कळक 
TE पतव 99 

७० 160 ४61७ 

anna sera मल्या कळक तळ nee ae 
७35 

speeat | हाडा हात 
[nea a अती ळल 
७ [sol ss] ७86 

FN gee eee व्या वळ यहा तयात कणाच्या 
न specal 
ET 
ee spect | col ral 
a (ST ESS उल (IE (SNE (PE ESO EN 


विद्यापीठाचे नाव कार्यक्रम सन 2020-21 करीता मजूर विदयार्थी संख्या 2nd Install. of fund allocated for the year 2020-21 


po विद्यार्थी sc. | st. | others | S~. 
carne 142 ate] 742 
|| Special |___3900 7a] ss] 7 
a (aaa me र... 
eager sa] eal 552 

|| Special |__879) |_| 276 
___|_________________________|____|___|____________|______7476) 596] 49128) 62300 
See een cree zoo] ३ 2२2 271 ०५१ Sof SS 


Special  |____290) __ 23(____16|_____ 21 
य म eee | 
aoa 200) ___24|___ 181580 _____ 1080) 810 

Special |__100 12) 9 ___ रभ 1056 792 
eee ककत काकण काळ काकाला काडी 
विद्यापीठ पण one (या = 
= Special | sol 


275350] 33110] 26634 214556 2163783] 1644953] 14169234 17977970 
special | 137675] 16555| 13318 107277 2100988] 1687744] 13735648 17524380 
Grand Total | 413025] 49665] 39952 321833 4264771| 3332697| 27904882| 35502350] 


Digitally signed by Prabhakar Bacharam Desai 


P rab h aka [ 8 ac h a ram DN: CN = Prabhakar Bacharam Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


ae, Desal Date: 2021.0326 16:15:24 +0530 
1 |संचालक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे (+ 2 स्तर) यांना याद्वारे (डॉ. प्रभाकर ब. देसाई) 

सन 2020-21 या वर्षाचा पहिला व दुसरा हप्ता निधी एकत्रितपणे वितरीत करण्यात येत आहे. राज्य संपर्क अधिकारी / वि.का.अ. 
2 गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे यांना यापूर्वीच्या शासन निर्णय दि. 18.03.2021 मध्ये नमूद केलेली राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन 


सन 2020-21 या वर्षाचा पहिला व दुसरा हप्ता एकत्रितपणेवितरीत करण्यात येत आहे. 


